साठवण बंधारा कोपर्डे ता. खंडाळा जि. 
सातारा या योजनेस सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत- शुद्धीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 

शासन शुध्दीपत्रकः क्रः साठबं-२०१३/प्र.क्र.८३/जल-३. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांकः १६ मार्च, २०२४. 


वाचा : 
१. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र. साठवं-२०१३/प्र.क्र.८३/जल-३, दि. १४-०८-२०१९ 
२. लघुपाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद सातारा यांचे पत्र क्र. लपावि/जिप/तांत्रिक- १/४२७/२०२३, दि. 
०१-०८-२०२३. 
प्रस्तावनाः 


वाचा येथील क्र. १ नुसार जिल्हा परिषद सातारा यांच्या अधिपत्याखाळील साठवण बंधारा कोपडे ता. खंडाळा 
जि. सातारा या योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर प्रकरणी वाचा येथील क्र. २ 
नुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांचे दि. ०१-०८-२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये 
मुदतवाढ देणेबाबतची विनंती केली आहे. याबाबत शासन खालीलप्रमाणे शुध्दीपत्रक निर्गमित करित आहे. 


शासन शुध्दीपत्रकः 


वाचा येथील क्र. १ नुसार जिल्हा परिषद सातारा यांच्या अधिपत्याखालील साठवण बंधारा कोपर्डे ता. खंडाळा 
जि. सातारा या योजनेस रु. ६०.५२ लक्ष किंमतीचे सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 

सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ४.६ नुसार सदरचे काम मार्च २०२० अखेर पुर्ण 
करण्यात यावे असे सूचित करण्यात आले होते. तरी दि. १४-०८- २०१९ च्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता शासन 
निर्णयातून परिच्छेद क्र. ४.६ या शासन शुध्दीपत्रकाव्दारे वगळण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रकः महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१६१८४८३०८४२६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


Di 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WATER 
‘CONSERVATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a7dc901966c67 1a9acd0a599e05{c497272e775d33643b14725c6a7 
7432c673f, postalCodi 


2, st 
N | LKA NTH RAO PATI L rialNumber=F 1EC28A96B2A52575AE4CCCAS12D1723F249D503AE71CF4 
‘58BA4863AACFFBF62, cn=PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


2024.03.16 18:58:02 +05' 


(प्र.नि.पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा पदसिध्द अवर सचिव 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
3) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
४) सर्व मा. संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
५) सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव 
६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 


शासन शुध्दीपत्रकः Bz साठबं-२०१३/प्र.क्र.८३/जल-३. 


७) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव. 

८) मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव. 

९) प्रधान सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१०) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११) आयुक्त, मृद व जलसंधारण, जळ आयुक्तालय, औरंगाबाद. 

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद. 

१३) अप्पर आयुकत तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे. 
१४ जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, सातारा. 

१५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

१६) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे. 

१७ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (ल.पा.), मृद व जलसंधारण विभाग, सातारा. 
१८) जल-३ संग्रहार्थ. 


wae fe Vee > पि ओळ Bw 


पृष्ठ २ पैकी 2 


